सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 
शासन 
राजपत्र 

असाधारण 
भाग 
एक 
- 
अ 
- 
नाशिक 
विभागीय 
पुरवणी 

वर्ष - ११ , अंक - १७ ] 

शुक्रवार 
, 
जुलै 
८ 
, 
२०२२ 
/ 
आषाढ 
१७ 
, 
शके 
१ 
९ 
४४ 

[ पृष्ठे १५ 


असाधारण 
क्रमांक 
१७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNINo . MAHBIL / 13 / 2 / 2011 - TC www.dgps.maharashtra.gov.in 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 

आदेश 


भाग १ - अ - असा . ( ना.वि.पु. ) १२६ 


क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / ९ ४६० / २०२२- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात नाशिक विभागातील इगतपुरी , त्रिंबक , नंदुरबार , तळोदा , नवापूर , शिंदखेडा तसेच नवनिर्मित ओझर नगरपरिषद / नगरपंचायतीसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडील क्रमांक रानिआ / नप २०२२ / प्र . क्र . ७ / का -६ , दिनांक २४ जून २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


( १ ) 


आदेश 

क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / ९ ४६० / २०२२ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील 
जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 
मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक 
आयोगाकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र . क्र . ७ / का -६ , दिनांक २४ जून २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


नगरपरिषदेचे लहान 

नाव 

नागरी 

क्षेत्राचे नाव 


१ 


इगतपुरी 


इगतपुरी 
नगरपरिषद 


नाशिक , ५ जुलै २०२२ . 


लहान 

नागरी 

क्षेत्राचा 

वर्ग 


३ 


क 


निवडून 

द्यावयाची 


सदस्य 

संख्या 


२१ 


स्त्रियां - 

साठी 

( ५० टक्के ) 

५ 


११ 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

अनुसूचित 

जातीसाठी 


६ 


तक्ता 


५ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 


जिल्हा नाशिक 


७ 


रकाना ५ पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 

अनुसूचित 
जातीसाठी 

( रकाना ६ पैकी ) 

८ 


३ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 
( रकाना ७ पैकी ) 

९ 


सर्वसाधारण 


१० 


७ 


राधाकृष्ण गमे , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


No. NPP / Election / Karya - 2 / 9460 / 2022.- Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , taking into consideration the available population figures of Census for the concerned Municipal Council ( including the population of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes ) the number of elected Councillors in respect of below stated Municipal Areas in Igatpuri Municipal Council , district 
Nashik is fixed as mentioned in following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) and the 
number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also fixed as mentioned in the table . This Order is issued as per the 
powers delegated by the Order of Director , Municipal Administration , Mumbai bearing No. NPS - 2001 / PK - 1 / 2001 / 5 , dated 1st January 2001 and as per 
directions issued by State Election Commission , Maharashtra State vide Letter No. RANIAA / NP - 2022 / Pra . Kra . 7 / Ka - 6 , dated 24th June 2022 . 

Table 


Name of Name of Class of No. of 
Municipal Smaller Smaller 

Council 

Urban Urban 
Areas Areas 


1 


Igatpuri 


2 


Igatpuri 
Municipal 
Council 


Nashik , 5th July 2022 . 


3 


C 


Elected 
Coun 
cillors 


4 


21 


Women 
( 50 per 

cent ) 


5 


11 


ORDER 


No. of seats reserved 

Scheduled 
Castes 


6 


5 


Scheduled 
Tribes 


7 


District Nashik 


2 


Out of Col. ( 5 ) No. of seats reserved for Women 

Scheduled 

General 

Scheduled 
Castes 

Tribes 


( out of 

Col. 6 ) 


8 


3 


( out of 

Col. 7 ) 


9 


1 


10 


7 


RADHAKRISHNA GAME , 

Divisional Commissioner and Regional Director , 
Municipal Administration , Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके 

१ ९ ४४ 


आदेश 

क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / ९ ४६५ / २०२२ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील 
जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात नाशिक जिल्ह्यातील त्रिंबक नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 
मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक 
आयोगाकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र . क्र . ७ / का -६ , दिनांक २४ जून २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


नगरपरिषदेचे लहान 

नाव 

नागरी 

क्षेत्राचे नाव 


१ 


त्रिंबक 


त्रिंबक 
नगरपरिषद 


लहान निवडून 

नागरी द्यावयाची 

क्षेत्राचा 
वर्ग 


नाशिक , ५ जुलै २०२२ 


क 


सदस्य 

संख्या 


४ 


२० 


स्त्रियां 

साठी 

( ५० टक्के ) 

५ 


१० 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

अनुसूचित 

जातीसाठी 


६ 


तक्ता 


१ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 


जिल्हा नाशिक 


७ 


रकाना ५ 


पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


अनुसूचित 
जातीसाठी 


( रकाना ६ पैकी ) 

६ 

८ 


* 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 
( रकाना ७ पैकी ) 

९ 


४ 


सर्वसाधारण 


१० 


६ 


- 

टीप . - स्टार दर्शविलेले ( * ) अनुसूचित जातीकरिता एक पद राखीव असल्याने व मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत सदरचे पद अनुसूचित जाती ( महिला ) राखीव असल्याने या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदरचे पद 
अनुसूचित जाती महिलांकरिता राखीव असणार नाही . तथापि , स्त्रियांकरिता एकूण राखीव जागा रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


राधाकृष्ण गमे , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


No. NPP / Election / Karya - 2 / 9465 / 2022.- Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , taking into consideration the available population figures of Census for the concerned Municipal Council ( including the population of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes ) the number of elected Councillors in respect of below stated Municipal Areas in Trimbak Municipal Council , district 
Nashik is fixed as mentioned in following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) and the 
number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also fixed as mentioned in the table . This Order is issued as per the 
powers delegated by the Order of Director , Municipal Administration , Mumbai bearing No. NPS - 2001 / PK - 1 / 2001 / 5 , dated 1st January 2001 and as per 
directions issued by State Election Commission , Maharashtra State vide Letter No. RANIAA / NP - 2022 / Pra.Kra . 7 / Ka - 6 , dated 24th June 2022 . 

Table 


Name of Name of Class of No. of 
Municipal Smaller Smaller 

Council 

Elected 
Urban Urban Coun 
Areas Areas cillors 


1 


Trimbak 


2 


Trimbak 
Municipal 

Council 


3 


Nashik , 5th July 2022 . 


с 


4 


20 


Women 
( 50 per 
cent ) 


5 


10 


ORDER 


No. of seats reserved 

Scheduled 
Castes 


6 


1 


Scheduled 
Tribes 


7 


District Nashik 


7 


Out of Col. ( 5 ) No. of seats reserved for Women 

Scheduled 

Scheduled 

General 

Castes 

Tribes 


( out of 

Col. 6 ) 

8 


0 * 


( out of 

Col. 7 ) 


9 


4 


10 


6 


Note . The seats marked by star ( * ) shows that the only one seat for Scheduled Castes which is reserved for Scheduled Castes ( Women ) in last 
General Election therefore concerned seat is not reserved for Scheduled Castes ( Women ) for this Election . However , the total seats reserved for 
Women will be as per Column No. 5 . 


RADHAKRISHNA GAME , 

Divisional Commissioner and Regional Director , 
Municipal Administration , Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


५ 


आदेश 

क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / ९ ४५६ / २०२२ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील 
जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात नाशिक जिल्ह्यातील ओझर नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 
मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक 
आयोगाकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२१ / सं क्र . १७६ , दिनांक २६ मे २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


नगरपरिषदेचे लहान 

नाव 

नागरी 

क्षेत्राचे नाव 


१ 


ओझर 


ओझर 
नगरपरिषद 


नाशिक , ५ जुलै २०२२ 


लहान निवडून 

नागरी 

द्यावयाची 

क्षेत्राचा 

वर्ग 


ब 


सदस्य 

संख्या 


४ 


२७ 


स्त्रियां 

साठी 

( ५० टक्के ) 

५ 


१४ 


तक्ता 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

अनुसूचित 

जातीसाठी 


६ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 


जिल्हा नाशिक 


३ 


रकाना ५ 


पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


अनुसूचित 
जातीसाठी 
( रकाना ६ पैकी ) 

८ 


w 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 
( रकाना ७ पैकी ) 

९ 


२ 


सर्वसाधारण 


१० 


राधाकृष्ण गमे , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


No. NPP / Election / Karya - 2 / 9456 / 2022.- Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , taking into consideration the available population figures of Census for the concerned Municipal Council ( including the population of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes ) the number of elected Councillors in respect of below stated Municipal Areas in Ozar Municipal Council , district Nashik 
is fixed as mentioned in following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) and the 
number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also fixed as mentioned in the table . This Order is issued as per the 
powers delegated by the Order of Director , Municipal Administration , Mumbai bearing No. NPS - 2001 / PK - 1 / 2001 / 5 , dated 1st January 2001 and as per 
directions issued by State Election Commission , Maharashtra State vide Letter No. RANIAA / NP - 2021 / S.Kra . 176/2022 , dated 26th May 2022 . 

Table 


Name of Name of Class of No. of 
Municipal Smaller Smaller 

Council 

Urban Urban 
Areas Areas 


1 


Ozar 


2 


Ozar 
Municipal 
Council 


Nashik , 5th July 2022 . 


3 


B 


Elected 
Coun 

cillors 


4 


27 


Women 
( 50 per 

cent ) 


5 


14 


ORDER 


No. of seats reserved 

Scheduled 
Castes 


6 


LO 


5 


Scheduled 
Tribes 


District Nashik 


7 


3 


Out of Col. ( 5 ) No. of seats reserved for Women 

Scheduled 

Scheduled 

General 

Castes 

Tribes 
( out of 

Col. 7 ) 


( out of 

Col. 6 ) 


8 


3 


9 


2 


10 


9 


RADHAKRISHNA GAME , 

Divisional Commissioner and Regional Director , 
Municipal Administration , Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , 

शके 


१ ९ ४४ 


19 


आदेश 

क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / ९ ४६७ / २०२२ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील 
जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 
मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक 
आयोगाकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र . क्र . ७ / का -६ , दिनांक २४ जून २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


नगरपरिषदेचे लहान 

नाव 

नागरी 

क्षेत्राचे नाव 


१ 


नंदुरबार 


नंदुरबार 
नगरपरिषद 


नाशिक , ५ जुलै २०२२ 


लहान निवडून 
नागरी द्यावयाची 

क्षेत्राचा 
वर्ग 


अ 


सदस्य 

संख्या 


४ 


४१ 


स्त्रियां 

साठी 

( ५० टक्के ) 

५ 


२१ 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

अनुसूचित 

जातीसाठी 


६ 


तक्ता 


३ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 


जिल्हा नंदुरबार 


५ 


रकाना ५ 


पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


अनुसूचित 
जातीसाठी 


( रकाना ६ पैकी ) 

६ 

८ 


२ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 
( रकाना ७ पैकी ) 

९ 


३ 


सर्वसाधारण 


१० 


१६ 


राधाकृष्ण गमे , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


No. NPP / Election / Karya - 2 / 9467 / 2022.- Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , taking into consideration the available population figures of Census for the concerned Municipal Council ( including the population of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes ) the number of elected Councillors in respect of below stated Municipal Areas in Nandurbar Municipal Council , district 
Nandurbar is fixed as mentioned in following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) and the 
number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also fixed as mentioned in the table . This Order is issued as per the 
powers delegated by the Order of Director , Municipal Administration , Mumbai bearing No. NPS - 2001 / PK - 1 / 2001 / 5 , dated 1st January 2001 and as per 
directions issued by State Election Commission , Maharashtra State vide Letter No. RANIAA / NP - 2022 / Pra.Kra . 7 / Ka - 6 , dated 24th June 2022 . 


Name of Name of Class of No. of 
Smaller Smaller Elected 
Municipal 
Council Urban Urban Coun 
Areas Areas cillors 


1 


2 


3 


Nandurbar Nandurbar A 

Municipal 

Council 


Nashik , 5th July 2022 . 


4 


41 


Women 
( 50 per 

cent ) 


5 


21 


ORDER 


6 


No. of seats reserved 

Scheduled 
Castes 


Table 


3 


Scheduled 
Tribes 


7 


District Nandurbar 


LO 


5 


Out of Col. ( 5 ) No. of seats reserved for Women 

Scheduled 

General 

Scheduled 
Castes 

Tribes 


( out of 

Col. 6 ) 

8 


2 


( out of 

Col. 7 ) 


9 


3 


10 


16 


RADHAKRISHNA GAME , 

Divisional Commissioner and Regional Director , 
Municipal Administration , Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके 

१ ९ ४४ 


९ 


आदेश 

क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / ९ ४६४ / २०२२ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील 
जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 
मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक 
आयोगाकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र . क्र . ७ / का -६ , दिनांक २४ जून २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


नगरपरिषदेचे लहान 

नाव 

नागरी 

क्षेत्राचे नाव 


१ 


तळोदा 


तळोदा 
नगरपरिषद 


लहान 

नागरी 

क्षेत्राचा 

वर्ग 


नाशिक , ५ जुलै २०२२ . 


क 


निवडून 

द्यावयाची 


सदस्य 

संख्या 


४ 


२१ 


स्त्रियां 

साठी 

( ५० टक्के ) 

५ 


११ 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

अनुसूचित 

जातीसाठी 


६ 


तक्ता 


१ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 


जिल्हा नंदुरबार 


६ 


रकाना ५ 


पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


अनुसूचित 
जातीसाठी 


( रकाना ६ पैकी ) 

६ 

८ 


9 * 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 
( रकाना ७ पैकी ) 

९ 


३ 


सर्वसाधारण 


१० 


७ 


टीप . - स्टार दर्शविलेले ( * ) अनुसूचित जातीकरिता एक पद राखीव असल्याने व मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत सदरचे पद अनुसूचित जाती ( सर्वसाधारण ) राखीव असल्याने या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदरचे पद 
अनुसूचित जाती महिलांकरिता राखीव राहील . तथापि , स्त्रियांकरिता एकूण राखीव जागा रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


राधाकृष्ण गमे , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


No. NPP / Election / Karya - 2 / 9464 / 2022.- Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , taking into consideration the available population figures of Census for the concerned Municipal Council ( including the population of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes ) the number of elected Councillors in respect of below stated Municipal Areas in Taloda Municipal Council , district 
Nandurbar is fixed as mentioned in following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) and the 
number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also fixed as mentioned in the table . This Order is issued as per the 
powers delegated by the Order of Director , Municipal Administration , Mumbai bearing No. NPS - 2001 / PK - 1 / 2001 / 5 , dated 1st January 2001 and as per 
directions issued by State Election Commission , Maharashtra State vide Letter No. RANIAA / NP - 2022 / Pra.Kra . 7 / Ka - 6 , dated 24th June 2022 . 

Table 


Name of Name of Class of No. of 
Municipal Smaller Smaller Elected 
Council Urban Urban Coun 
Areas Areas cillors 


1 


Taloda 


2 


Taloda 
Municipal 

Council 


3 


Nashik , 5th July 2022 . 


с 


4 


21 


Women 
( 50 per 
cent ) 


5 


11 


ORDER 


No. of seats reserved 

Scheduled 
Castes 


6 


1 


Scheduled 
Tribes 


7 


District Nandurbar 


6 


Out of Col. ( 5 ) No. of seats reserved for Women 

Scheduled 

General 

Scheduled 
Castes 

Tribes 


( out of 

Col. 6 ) 


8 


1 * 


( out of 

Col. 7 ) 


9 


3 


10 


7 


Note . The seat marked by star ( * ) shows that the only one seat for Scheduled Castes which was reserved for Scheduled Castes ( General ) in last 
General Election therefore concern seat is reserved for Scheduled Castes ( Women ) for this Election . However , the total seats reserved for Women will 
be as per Column No. 5 . 


RADHAKRISHNA GAME , 

Divisional Commissioner and Regional Director , 
Municipal Administration , Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


99 


आदेश 

क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / ९ ४६२ / २०२२ - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील 
जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 
मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १ / २००१ / ५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक 
आयोगाकडील पत्र रानिआ / नप -२०२२ / प्र . क्र . ७ / का -६ , दिनांक २४ जून २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


नगरपरिषदेचे लहान 

नाव 

नागरी 

क्षेत्राचे नाव 


१ 


नवापूर 


नवापूर 
नगरपरिषद 


लहान 

नागरी 

क्षेत्राचा 

वर्ग 


नाशिक , ५ जुलै २०२२ . 


क 


निवडून 

द्यावयाची 


सदस्य 

संख्या 


४ 


२३ 


स्त्रियां 

साठी 

( ५० टक्के ) 

५ 


१२ 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

अनुसूचित 

जातीसाठी 


६ 


तक्ता 


१ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 


जिल्हा नंदुरबार 


६ 


रकाना ५ 


पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


अनुसूचित 
जातीसाठी 


( रकाना ६ पैकी ) 

६ 

८ 


0 * 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 
( रकाना ७ पैकी ) 

९ 


३ 


सर्वसाधारण 


१० 


टीप . - स्टार दर्शविलेले ( * ) अनुसूचित जातीकरिता एक पद राखीव असल्याने व मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत सदरचे पद अनुसूचित जाती ( महिला ) राखीव असल्याने या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदरचे पद 
अनुसूचित जाती महिलांकरिता राखीव असणार नाही . तथापि , स्त्रियांकरिता एकूण राखीव जागा रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


राधाकृष्ण गमे , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


No. NPP / Election / Karya - 2 / 9462 / 2022.- Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , taking into consideration the available population figures of Census for the concerned Municipal Council ( including the population of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes ) the number of elected Councillors in respect of below stated Municipal Areas in Nawapur Municipal Council , district 
Nandurbar is fixed as mentioned in following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) and the 
number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also fixed as mentioned in the table . This Order is issued as per the 
powers delegated by the Order of Director , Municipal Administration , Mumbai bearing No. NPS - 2001 / PK - 1 / 2001 / 5 , dated 1st January 2001 and as per 
directions issued by State Election Commission , Maharashtra State vide Letter No. RANIAA / NP - 2022 / Pra . Kra . 7 / Ka - 6 , dated 24h June 2022 . 

Table 


Name of Name of Class of No. of 
Municipal Smaller Smaller Elected 
Council Urban Urban Coun 
Areas Areas cillors 


1 


Nawapur 


2 


Nawapur 
Municipal 

Council 


3 


Nashik , 5th July 2022 . 


с 


4 


23 


Women 
( 50 per 

cent ) 


5 


12 


ORDER 


No. of seats reserved 

Scheduled 
Castes 


6 


1 


Scheduled 
Tribes 


7 


District Nandurbar 


6 


Out of Col. ( 5 ) No. of seats reserved for Women 

Scheduled 

Scheduled 

General 

Castes 

Tribes 


( out of 

Col. 6 ) 

8 


0 * 


( out of 

Col. 7 ) 


9 


3 


10 


( ) 


9 


Note . The seat marked by star ( * ) shows that the only one seat for Scheduled Castes which was reserved for Scheduled Castes ( Women ) in last 
General Election therefore concerned seat is not reserved for Scheduled Castes ( Women ) for this Election . However , the total seats reserved for 
Women will be as per Column No. 5 . 


RADHAKRISHNA GAME , 

Divisional Commissioner and Regional Director , 
Municipal Administration , Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


आदेश 

क्रमांक नपप्र / निवडणूक / कार्या -२ / ९ ४६८ / २०२२ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतुदींस अनुसरून , संबंधित नगरपंचायत क्षेत्रातील 
जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा नगरपंचायतीसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या 
सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 
मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु / २००१ / प्र . क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकारांन्वये आणि राज्य निवडणूक 
आयोगाकडील पत्र रानिआ / नप -२०२२ / प्र . क्र . ७ / का -६ , दिनांक २४ जून २०२२ अन्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


नगरपंचायतीचे लहान 

नाव 

नागरी 

क्षेत्राचे नाव 


१ 


शिंदखेडा 


लहान 

नागरी 

क्षेत्राचा 

वर्ग 


नाशिक , ५ जुलै २०२२ . 


३ 


निवडून 

द्यावयाची 


सदस्य 

संख्या 


शिंदखेडा नगरपंचायत 
१७ 

नगरपंचायत 


स्त्रियां - 

साठी 

( ५० टक्के ) 

५ 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

अनुसूचित 

जातीसाठी 


६ 


तक्ता 


२ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 


जिल्हा धुळे 


७ 


रकाना ५ पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 

अनुसूचित 
जातीसाठी 

( रकाना ६ पैकी ) 

८ 


१ 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 
( रकाना ७ पैकी ) 

९ 


सर्वसाधारण 


१० 


६ 


राधाकृष्ण गमे , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगरपरिषद प्रशासन , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , शके १ ९ ४४ 


No. NPP / Election / Karya - 2 / 9468 / 2022.- Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , taking into consideration the available population figures of Census for the concerned Nagarpanchayat ( including the population of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes ) the number of elected Councillors in respect of below stated Municipal Areas in Shindkheda Nagarpanchayat , district 
Dhule is fixed as mentioned in following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) and the 
number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also fixed as mentioned in the table . This Order is issued as per the 
powers delegated by the Order of Director , Municipal Administration , Mumbai bearing No. NPS - 2001 / PK - 1 / 2001 / 5 , dated 1st January 2001 and as per 
directions issued by State Election Commission , Maharashtra State vide Letter No. RANIAA / NP - 2022 / Pra.Kra . 7 / Ka - 6 , dated 24th June 2022 . 

Table 


Name of 
Nagar 
panchayat 


1 


Name of 
Smaller 
Urban 
Areas 


2 


Shindkheda Shindkheda 

Nagar 
panchayat 


Nashik , 5th July 2022 . 


Class of No. of 
Smaller Elected 
Urban Coun 

Areas 

cillors 


3 


Nagar 
panchayat 


4 


17 


Women 
( 50 per 
cent ) 


5 


9 


ORDER 


No. of seats reserved 

Scheduled 
Castes 


6 


2 


Scheduled 
Tribes 


7 


District Dhule 


3 


Out of Col. ( 5 ) No. of seats reserved for Women 

Scheduled 

General 

Scheduled 
Castes 

Tribes 


( out of 

Col. 6 ) 


8 


1 


( out of 

Col. 7 ) 


9 


2 


10 


( ) 


6 


RADHAKRISHNA GAME , 

Divisional Commissioner and Regional Director , 
Municipal Administration , Nashik Division , Nashik . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , 
YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004 . 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जुलै ८ , २०२२ / आषाढ १७ , 

शके 


१ ९ ४४ 


१५ 


